शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी 
संस्थेस राज्य योजनेंतर्गत (नॉन प्लॅन) निधीतून 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-१, 


गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 


९ वा मजला, HATHA, मुंबई -४०० ००१. 


दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 


भाग-|॥॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 


> 


आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 


AN 
~~ 


<< 


उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१. 


o~ 
a 
~m 


८४/२०२४-पीआरओसी१, दिनांक ०८.०२.२०२४. 


area निर्णय : 


are निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 


आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११/ 


विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेस 


राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार विविध विभागाकरीता सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात 
राज्य योजनेंतर्गत (नॉन प्लॅन) अनुदानातून रुपये १,५४,९१,५१०/- (रुपये एक कोटी, चौपन्न लक्ष, 


एक्याण्णव हजार, पाचशे दहा फक्त) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद यंत्रसामुग्री व 


साधनसामुग्री खरेदी करण्यास या झासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


नग नग 
अ.क्र. यंत्रसामुग्नी/साधनसामुग्री चे नांव a ea एकूण किंमत 
eae | मायक्रोस्कोप मोनोक्युलर २५ । १३५०० ३३७५०० 
२ | मायक्रोस्कोप बायनोक्युलर हि ० २५००० २५०००० 
३ | मायक्रोस्कोप बायनोक्युळर विथ बॅटरी बॅकअप १५ ३०२०० ४५३००० 
४ | कल्वर प्लेटस/पेट्री डिशोस ५० १२१६ ६०८०० 
५ | ग्लास वेयर इन्क्लुडिंग पास्वर पिपेट २ | १५७८०० ३१५६०० 
६ | फेसिलीटी फॉर हिटिंग स्लायडस Ea ० | २२५०० २२५००० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-१ 


अ.क्र. यंत्रसामुग्नी/साधनसामुग्री चे नांव ee joe एकूण किंमत 

७ | अनारोबिक अँपरॅटस २ ४१७७२ ८३५४४ 
८ | ऑटोक्लेव २ ६०७८० १२१५६० 
९ | बॅलंस इलेक्ट्रोनिक डिजिटल २ ४१३०० ८२६०० 
जि बायोसेफ्टी कॅबिनेट Kal ४९०००० ४९०००० 
| ही १ | बायोलॉजिकल सेफ्टी कॅबिनेट टाईप २-अ दिड ४९५००० ४९५००० 
१२ | बायोसेफटी कॅबिनेट टाईप २ -अ SS ३०४ i | ४९८००० ४९८००० 
१३ | बी ओडी इन्क्युबेटर al १८९००० १८९००० 
१४ | सेन्ट्रीफ्युज ३ ६६७८० २००३४० 
१५ | COR इन्क्युबेटर 2 २४९००० ४९८००० 
१६ | कॉमप्युटर युनिट हाय एंड प ८०००० ४००००० 
१७ | प्रिंटर षु ३५००० १७५००० 
१८ | डीप फ्रीज -20°C एंड डीप HGR 2 | २४८५०० ४९७००० 
१९ | डीस्टील्ड वॉटर प्लांट he ५०००० ५०००० 
२० | एलिसा Rex he ५००००० ५००००० 
२१ | एलिसा वॉठार धि ५००००० ५००००० 
२२ | हॉट एअर ओवन २ ४५००० ९०००० 
२३ | इन्क्युबेटर २ ४५३१२ ९०६२४ 
२४ | Sa रेफ्रिजरेटर (मिनीमम ४०० लिटर) ३ १००००० ३००००० 
२५ लॅमिनार फ्लो Es १००००० १००००० 
२६ | मायक्रोमीटर आय पीस शिश २४५०० २४५०० 
२७ | मायक्रोमीटर स्टेज es ११००० ११००० 
२८ | मायक्रोस्कोप बायनोक्‍्युलर १५ | ३०६५० ४५९७५० 
3 मायक्रोस्कोप बायनोक्युलर फार ४३. र 

मायक्रोबायोलॉजी 

मायक्रोस्कोप विथ युनिवर्सल कन्डेन्सर 
३० | कन्टेनिंग ऑईल SAMS, Sec फिल्ड,फेझ | २९०००० २९०००० 

कॉनट्रास्ट एंड डार्क ग्राउंड 
३१ | पी एच डीटरमिनेशन अँपरॅटस 3 ५०००० १००००० 
३२ ।सेरम इंस्पिसेटर चिव ८०८०० ८०८०० 
३३ | VRDL शोकर शि ३०३४० ३०३४० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


AIR निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-१ 


यंत्रसामुग्री । नग | प्रतिनग किंमत 
अ.क्र. यंत्रसामुग्नी/साधनसामुग्री चे नांव , ae एकूण किंमत 
4 4 संख्या । किंमत St 
३४ | वोरटेक्स मिक्सर २ २५००० ५०००० 
वाटर बाथ विथ व्हेरिएबल टेम्परेचर (लिक्वीड 
३५ बाथ कुलिंग 5ग बाथ २ १८८००० ३७६००० 
बाथ ( बाथ ३७७) 


वॉटर बाथ विथ व्हेरिएबल टेम्परेचर (लिक्वीड 


२६ ।शर्मोस्टेंटीक बाथ (कुलिंग बाथ ३७७) : Drees पर 
३७ | ऑईल ईमर्सशन लेन्स फॉर स्टुडेंट मायक्रोस्कोप | २५ ७८०० १९५००० 
३८ | ऑटोमेटेड ors कल्चर सिस्टीम el १४००००० | १४००००० 
३९ | कॉलोनी काउनटर eal 22000 22000 
अन्टीबायोटीक डिसक्स फार अँन्टीबायोटिक ह es bees 
ससेपटीबिलीटी 
४१ | अँटिबायोटिक झोन स्केल ४ ९००० ३६००० 
४२ | कल्वर अँड सरॉलॉलिकल डायग्नोसिस किट Kal 340000 340000 
४३ | बॉटल्स फॉर ब्लड Hea ५० ५०० २५००० 
४४ । मायक्रो पिपेट मल्टी चैनल अँड सिंगल चैनल ३० १५५० ४६५०० 
४५ | डिजिटल थर्मामीटर्स ऑफ डिफरंट टेंपरेचर ५ ६८०० ३४००० 
४६ | ८० डिग्री सेल्यिस डीप फ्रिजर विथ give ies" | ४९८००० ४९८००० 
४७ | मायक्रोसेंद्रीफ्युज/रेफिजिरेटेड संट्रीफ्यूज Ie | 300000 300000 


(NIRS प्रोटेक्‍्टिव इक्विपमेट (PPE) (बो 
वायरल ट्रान्सपोर्ट मिडीयम(/1॥॥॥) (क) ऑल 


8° | आदर कंजूमबल्स अँड किड्स रिक्वायर्ड फॉर भू = I) ear cael 
वायरोळॉजी स्टडीज 
४९ | हायड्रोमीटर्स, मिल्क २ ४६० ९२० 
ग इनकुबेटर SHAH HA बे प्रोक्युअर्ड WTA षि ee डा 
मायक्रोबियॉलळॉजि ) 
बॅलन्स फार वेईन्ग HSI फूड स्टफ (HURT 
५१ किलो ष्य ११०५ ११०५ 
2 ) 
५२ । सेन्ट्रीफुज क्लिनिकल ea १२९५५० १२९५५० 
५३ | वेईन्ग मशीन अडल्ट ६ २८६० १७१६० 
५४ | बेबी वेईन्ग मशीन २ ३९०० ७८०० 
५५ ।साल्टर बेबी वेईन्ग मशीन २ ४२२५ ८४५० 
५६ | हरपेन्डेर कलिपर्स (फार स्किनफोल्ड थिकनेस) | ३ १७५५० ५२६५० 
५७ | हायइट मेझरिंग स्टॅन्ड ३ ३१५० ९४५० 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-१ 


नग नग 
अ.क्र. यंत्रसामुग्री/साधनसामुग्री चे नांव ee oe एकूण किंमत 

ग रेफ्रिजरेटर ९ क्यु. फूट (3+ अँडडिऱनल वन री ge: का 

इच He आरएच टी सिअंड यूएच टीसि) 
र आईस GSS रेफ्रिजरेटर (आई एल आर )(अँट षि ae oe 

हेल्थ सेन्टर ) 

टी. व्ही . अड डी व्ही डी प्लेअर (१ अंट कॉलेज 
६० २ de ae 3 १२५००० ३७५००० 
६१ | मल्टि मेडिया प्रोजेक्टर विथ स्क्रीन 2 १५०००० ३००००० 

पब्लिक एंड्रेस सिस्टिम (२ पोर्टब्ले फॉर फोल्ड 
६२ | des एंक्टिव्हिटस अँड वन इच फॉर आरएच टी | ४ | १००००० ४००००० 

fasts gua dR) 
६३ | क्लोरोस्कोप | 9° | 3900 39000 
६४ | होररॉक अँप रटस ३ १३५०० ४०५०० 
६५ ।म्युक टेप्स ase ८७० ८७०० 
gg | हिमोग्लोबिनओमीटर षु ६००५ 30024 
६७ | बी पी अपपरटस (डिजिटल) |106.:| ० ३००० ३०००० 
६८ | स्थेथोस्कोप |। अल | १५०० १५००० 
६९ । साऊंड लेवल मीटर 3 २२५०० ६७५०० 
७० | वॉटर सॅम्पलिंग बॉटल फ्रॉम एनी डीपार्टमेंट zai 3400 3400 
७१ | नीडल श्रेडर ३ ५९०० १७७०० 
७२ | TRIM कॅरिएर षु ३२०० १६००० 
७३ | क्राफ्ट वॉटर टेस्टिंग किट ka 32000 32000 
७४ | ट्रीटमेट किट्स अंजपर नॅशनल हेअल्थप्रोग्रामस | ३ ४९४०० १४८२०० 
७9५ आयोडीन टेस्टिंग किट डॉ १२०० १२००० 
७६ ग्लुकोमीटर |. वेळ. | २९०० २९००० 
७७ । मॉसकिटो bert किट ३ १२५०० ३७५०० 
७८ । किलीनीकल थर्मामीटर १० ० ५६० ५६०० 
७९ । फर्स्ट एड किट [ee 3400 3400 
८० आटोस्कॉप zz १४००० १४००० 
८१ | ऑप्थअलमाॉस्कोप दिता २०००० २०००० 
८२ | कॉम्पुटर युनिट हाय एन्ड प ८०००० ४००००० 
८३ | Wer 4 34000 १७५००० 

एकूण १,५४,९१,५१० 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-१ 


अटी + 


-0 


) 


AD 


) 


सदर प्रशासकीय मान्यता सन 2023-28 या आर्थिक वर्षात राज्य योजनेंतर्गत मंजूर 
अनुदानातून किंवा पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SAAS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखाळीळ 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा झासन निर्णय, उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्कटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन ज्यांचे दर 
कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.११४/प्रशा-१ 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा 
०३ - शासकीयवैद्यकीय महाविद्यालये 
(०३) (३९) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी (अनिवार्य) (२२१० Kooy) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३२०१२३९६५१३ असा आहे. हा SATS 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA SHETTY 
S U J D ) H | R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b 
J A Y A 82406eea05963bc456f1e1e8621e5917d8 
305, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=E9D37D499A521B728AEB3 
DC8EC38B759420308B9FD7816002B4AFO 

S H ETTY FFBF1111D7, cn=SUDHIR JAYA SHETTY 
Date: 2024.02.14 12:48:18 +05'30° 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी,रत्नागिरी 
६) निवडनस्ती (प्रशञा-१) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


